महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळांतर्गत विभाग प्रमुख , प्रादेशिक 
कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. इबांका २०१८/प्र.क्र.९८/कामगार-७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ८ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचे 
पत्र क्र. आ/मइवडबाकमं/वित्तीय अधिकार/२०१८/३३५३, 
दिनांक २५/५/२०१८ 

प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, 
१९९६ पारीत केला असून त्यास अनुलक्षून शासनाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
(रोजगार नियमन व Sarath नियम, २००७ पारीत केला आहे. 
२. इमारतव इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ च्या कलम 
१८ अन्वये शासनाने दिनांक ४ ऑगस्ट,२००७ च्या अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केळे आहे. केंद्र शासनाच्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
(उपकर ) अधिनियम, १९९६ कलम ३ ला अनुलक्षून केंद्र शासनाने दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९६ च्या 
अधिसूचनेन्वये बांधकामाच्या (जमिनीचे मूल्य वगळून ) १% उपकर कर निर्धारण अधिकारी यांनी 
मंडळाकडे जमा करण्याची तरतूद केली आहे. सदर तरतूदीच्या अनुषंगाने मंडळाकडे जमा झालेला 
उपकर इमारत व इतर बांधकाम कामगार (उपकर) अधिनियम, १९९६ च्या HSA २२ प्रमाणे 
मंडळांतर्गत नोंदित बांधकाम कामगारांना मंजूर विविध कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यात येतो. 
सदर अनुदान खर्च करण्याकरिता इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) 
अधिनियम, १९९६ मध्ये विभाग प्रमुख,प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांच्या वित्तीय 
अधिकाराची तरतूद नसल्याने त्यांना विभाग प्रमुख,प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख म्हणून 
घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामध्ये खालील तक्त्यात 
दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०१८/प्र.क्र.९८/कामगार-७ 


अ.क्र. वित्तीय शक्‍तीचे वर्णन अधिकाराचा वापर करण्यास सक्षम असलेले प्राधिकारी 
हिचा : 2. ३. 
णि एखाद्या अधिकार्‍याला विभाग प्रमुख | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व 


म्हणून घोषित करणे इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ 


2 । एखाद्या अधिकार्‍याला प्रादेशिक | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र इमारत व इतर 
कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करणे । बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ 
3. | एखाद्या अधिकाऱ्याला कार्यालय प्रमुख | जिल्हा कार्यकारी अधिकारी /उप जिल्हा कार्यकारी 


म्हणून घोषित करणे अधिकारी,महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 


कल्याणकारी मंडळ 


2. 


हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०१०८१२४४५८९९१० असा आहे आणि शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत:- 


Cc WwW AD -5 


Digitally signed by SHASHANK MADHAV SATHE 
HASHANK उक 
2.5.4.20=6b4e6443f462199739802954771977c2d89e32e391d622c51 
9f39893078c30b, postalCode=400032, -MANTRALAYA,MUMBAI, 
ber=1 1a06bf85893554acScded657c0f1435af29a0ad 1 18fb75 


IN 
9493176e40002b178, INDUSTRY ENERGY AND LABOUR 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SHASHANK MADHAV SATHE. 
Date: 2021.01.08 12:47:26 +05'30' 


(श.मा.साठे) 
सहसचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानपरिषद/विधानसभा ) यांचे खाजगी सचिव, 
सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 


. सर्वमा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, 


७. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 
८. मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
९. सर्व अ.मु.स/प्र.स./ सचिव मंत्रालयीन विभाग 


१०, 
११: 
१२. 
93. 
१४. 
94. 
१६. 


ae 


१७. 


सचिव (कामगार ) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

कामगार आयुक्त, मुंबई/अतिरिक्‍त कामगार आयुक्त, मुंबई/पुणे /नागपूर/ 
महालेखापाल-१ महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल-२ महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, सर्व सदस्य 
उप कामगार आयुक्त, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद 

सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 

निवडनस्ती (कामगार-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


